सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता नानाजी 
देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी निधी 
वितरित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ASH ४६२४/प्र.क्र.९९/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक - १४ जून, २०२४ 


संदर्भ:- 
१) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दि. १७ जानेवारी, २०१८ 
२) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान ) अधिनियम २०२४, 
क्र.अर्थसं/ २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि.०१ एप्रिल,२०२४ 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नादेकू ४६२३/प्र.क्र.९९/८ अ,दि.०५ एप्रिल,२०२४ 
8) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. नादेकू ४६२३/प्र.क्र.९९/भाग - १/८ अ, 
दि.०६ मे,२०२४ 
५) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ASH ४६२३/प्र.क्र.९९ भाग - १ /८ अ, 
दि.०५ जून,२०२४ 


६) नादेकृसंप्र/१०२३/अंदाजपत्र २०२४-२५/प्र.क्र१९७/४१३ दि.१८/०४/२०२४ 


प्रस्तावना :- 
हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच 

विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ 
वर्षे कालावधीत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू.४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी 
देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये नाशिक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्यातील सर्व गावांचा समावेश या प्रकल्पामध्ये 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये सन २०२४ साठी महाराष्ट्र 
विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियमानुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे निधी वितरण निश्चित 
करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांनी 
केलेल्या मागणीनुसार संदर्भ क्र.३, ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये आतापर्यंत रु.३.२० कोटी निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. सन २०२४-२५ मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प 
व्यवस्थापन कक्ष आणि क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालये यांच्या दैनंदिन कार्यालयीन खर्च आणि 
प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमळबजावणीच्या अनुषंगाने प्रकल्प घटकांवर होणाऱ्या खर्चासाठी निधीची 
आवर्यकता असल्याने प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांच्या संदर्भ क्रमांक 
६ येथील पत्रान्वये Pods आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून प्रकल्पास रु.७८.०० कोटी निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः Ae ४६२४/प्र.क्र.९९/८-ओ 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२४-२५ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांना 
राज्यहिऱ्यातून रु.७८.०० कोटी (अक्षरी रुपये अठ्ठ्याहत्तर कोटी फक्त) निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा बाबनिहाय तपशील पुढीलप्रमाणे :- 


बाब वितरीत निधी (रुपये कोटीत) 

०१ - वेतन 9.400 
०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ०.०१० 
१०-कंत्राटी सेवा ६.६५० 
११ -देझांतर्गत प्रवास खर्च ०.०२० 
१३-कार्यालयीन खर्च ०.०९० 
१४- भाडेपट्टी व कर ०.६५० 
१७- संगणक खर्च ०.००५ 
२६-जाहिरात व प्रसिध्दी ०.१०० 
२८- व्यावसायिक सेवा ६.००० 
३३-अर्थसहाय्य ६२.९७५ 

एकूण (७८.०० 


२. सदर रु.७८.०० कोटी निधी नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या राज्य हिऊ्याच्या 
पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा. 

मागणी क्रमांक डी-३, 
२४०१ पीक संवर्धन, 

(११५) लहान /सीमांत शेतकऱ्यांची आणि शेतमजुरांची योजना, 
(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प, (राज्य हिस्सा ३०%) (कार्यक्रम) 
(2809 A&4Y) 

०१-वेतन 

०६-दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 

१०-कंत्राटी सेवा 

११ -देशांतर्गत प्रवास खर्च 

१३-कार्यालयीन खर्च 

१४- भाडेपट्टी व कर 

१७- संगणक खर्च 

२६-जाहिरात व प्रसिध्दी 

२८- व्यावसायिक सेवा 

३३-अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या रु.७८.०० कोटी निधीचे 
कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः Ae ४६२४/प्र.क्र.९९/८-ओ 


प्रकल्प, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी आणि वित्त विशेषज्ञ, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्प, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विहित पद्धतीने तात्काळ 
विनियोग करण्यात यावा. तसेच, प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, 
मुंबई यांनी सदर लेखाशिर्षाखाली खर्च झालेल्या रकमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी 
शासनास सादर करावे. 


५. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत खर्ची पडणाऱ्या निधीची जागतिक बँकेकडून सत्वर 
प्रतिपूर्ती मिळवावी व मिळालेल्या प्रतिपूर्तीबाबत शासनास वेळोवेळी अहवाल पाठवावा. 


६. प्रकल्प संचालकांनी सदर प्रकल्पांतर्गत झालेल्या कामाचा प्रगती अहवाल झासनास वेळोवेळी 
सादर करावा. 

७. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं २०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक ०१ एप्रिल, 
२०२४ नुसार विहित केलेल्या अटींची पूर्तता होत असल्याने सदर परिपत्रकानुसार तसेच 
नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७८/२०२४/व्यय- 
१, दिनांक ११ जून, २०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१४१५१७४७५३०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


IN: 
“AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1bfafod99b23. 


6836d8d498d0797965898, postalCode=400032, 


st=Mi 

S O PA N G H A DG E INumber=761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68 
C7EE4EF46BAAG6EA9B8BD1F47C2642, MAHENDRA 
SOPAN GHADGE 
Date: 2024.06.14 17:56:24 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषिव पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. प्रकल्पसंचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 
संचालक (नियोजन व प्रक्रिया), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा व अ नुज्ञेयत), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

qo, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकृ ४६२४/प्र.क्र.९९/८-ओ 


१३. 
qe. 
१५. 
१६. 
१७. 


उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
वित्त विभाग (कार्यासन व्यय -१/अर्थसंकल्प-३/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन २-अ कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


